जकार्ता, इंडोनेशिया येथे पार पडलेल्या 
एशियन गेम्स -२०१८ मध्ये महाराष्ट्र 
राज्यातील पदक प्राप्त खेळाडू व त्यांच्या 
मार्गदर्शाकांना रोख पारितोषिक देऊन 
गौरविण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १७१८/प्र.क्र. १३१/क्रीयुसे -२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख : १३ जुलै, २०२१. 


१. शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : क्रीडायो २०१२ /प्र.क्र.१५८/१२ 
/क्रीयुसे - २; दि.०५ फेब्रुवारी, २०१४. 

२. शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : राक्रीधो २०१२/ 
प्र.क्र.१०३/क्रीयुसे - 2; दि.११ ऑक्टोबर, २०१८. 


प्रस्तावना- 


संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये ऑलिंपिक,राष्ट्रकूल व आशियाई स्पर्धांमधील पदक 
विजेत्या खेळाडूंना रोख पारितोषिके देवून गौरविण्याची योजना कार्यन्वित आहे. जकार्ता, 
इंडोनेशिया येथे पार पडलेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धा (एशियन गेम्स) - २०१८ मध्ये पदक 
प्राप्त करुन महाराष्ट्र राज्याचे नाव संपूर्ण जगात उज्वल केलेला खेळाडू व त्यांचे मार्गदर्शक 


a 


यांना रोख पारितोषिक देऊन गौरविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


जकार्ता, इंडोनेशिया येथे पार पडलेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धा (एशियन गेम्स) - 
२०१८ मध्ये खालील पदक प्राप्त खेळाडू व त्यांच्या मार्गदर्शकांना त्यांच्या नावासमोर 
दर्शविलेली रक्‍कम रोख पारितोषिक म्हणून मंजूर करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत 
आहे:- 


अ.क्र. | खेळाडूचे नांव खेळ प्रकार प्राप्त पदक । रोख पारितोषिक रक्‍कम 
(रु. लाखात) 

खेळाडू मार्गदर्शक 
१ श्री. जग्गी शिवदसानी ब्रीज पुरुष : कास्य २०.०० ०५.०० 
२ श्री. अजय खरे सांघिक कास्य २०.०० ०५.०० 
३. श्री. राजू तोलानी कास्य २०.०० ०५.०० 
४. श्रीम. हेमा देवरा ब्रीज मिश्र : कास्य २०.०० ०५.०० 
ष्‌. श्रीम. हिमानी खंडेलवाल सांघिक कास्य २०.०० ०५.०० 
६. श्री. राजीव खंडेलवाल कास्य २०.०० ०५.०० 
9. श्री. गोपीन्नाथ मन्ना कास्य २०.०० ०५.०० 

१४०.०० 34.00 

एकूण 
१७५.०० लक्ष 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण १७१८/प्र.क्र. १३१/क्रीयुसे -२ 


२. वरीलप्रमाणे एकूण रु. १७५.०० लक्ष (रुपये एक कोटी पंचाहत्तर लक्ष फक्त) इतकी रक्‍कम 
आयुक्त, क्रिडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या अधिनस्त ठेवण्यास शासनाची मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


३. उपरोक्त बाबीकरीता होणारा खर्च "मागणी क्रमांक ई-३,२२०४- क्रीडा व युवक सेवा १०४ 
क्रीडा व खेळ (०९) खेळाडूंना शिष्यवृत्त्या व पुरस्कार (०९)(०६) ऑलिम्पिक, राष्ट्रकुल व आशियाई 
स्पर्धामधीळ पदक विजेत्यांना रोख पारितोषिक देणे (२२०४ ५३२१)-५० इतर खर्च” या 
लेखाशीर्षाखालील अर्थसंकल्पित तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. सदरचे अनुदान ज्या 
प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आले आहेत त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करण्यात यावे. 


|. उपरोक्त निधी आवश्यकतेनुसार व मान्य निकषानुसार खर्च करण्यात यावा. 
ज्यावेळेस निधी प्रत्यक्ष खर्च करावयाचा त्याच वेळी आंहरीत करावा. शासन लेख्याबाहेर 
बँक खात्यात हा निधी ठेवू नये. 


Il. राज्य शासनामार्फत वेळोवेळी वित्त विषयक निर्गमित करण्यात आलेले विविध 
आदेड/नियम/ झासन निर्णय, वित्तीय नियमावली यांची अंमलबजावणी करुन वरील 
वितरीत तरतूदीचा विनियोग करण्याच्या अधीन राहून उपरोक्‍त तरतूद वितरीत करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 
४. वित्त विभागाने वेळोवेळी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार वरील निधी खर्च 
करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी. यासाठी लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे यांना आंहरण व संवितरण अधिकारी व आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.४७५/२०२१व्यय-५, 
दि.२५.५.२०२१ अन्वये मिळालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०७१३११५४०४९८२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Swati M ad h U ka r ON “A ; sre ron ho re : त मोगी 


५०11, itt 
2.5.4.20=82e1 d6f07c5cabf5884958ee70015d36b35b2c07e97 


Nanal pee aaa 
(स्वा. म. नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 

२) मा. मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव. 

3) मा. राज्यमंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव. 
) 
) 


४) मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/विधानपरिषद, मुंबई 
५) सर्व विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण १७१८/प्र.क्र. १३१/क्रीयुसे -२ 


६) मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक. 

७ अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


८) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे. 
९) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
१०) महालेखापाल (लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर. 
११) वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई. 
१२) सर्व उपसंचालक, क्रीडा व युवकसेवा (संचालनालयामार्फत) 
१३) सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी ( संचालनालयामार्फत) 
१४ लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (संचालनालयामार्फत) 
१५) वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. (संचालनालयामार्फत) 
१६) निवडनस्ती, क्रीयुसे-२ 


> प. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


